राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/पोलीस 
उप आयुक्‍त (असंवर्ग आणि पोलीस उप 
अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (Fare) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७२०/प्र.क्र.१५/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२०. 

शासन Sea :- 

महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य पोलीस सेवेतील 
पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग आणि पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Fara या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नांव सध्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
(| . | TARA. तांगडे । उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | पोळीस अधीक्षक, लाचलुचपत 
मुंबई प्रतिबंधक विभाग, अमरावती 
२. | डा. दिपाली राजेंद्र । पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, | पोलीस उप आयुक्त, सोलापूर 
धाटे सोलापूर शहर (बदली आदेशाधीन) । शहर 
३. | श्री. सचिन हिरे पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्क । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
संरक्षण, नागपूर (बदली आदेशाधीन) | मोर्शी उपविभाग, जि. अमरावती. 
४. | श्री.संतोञञा शिवाजी  । पोलीस उप अधीक्षक, बीड उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वाळके (बदली आदेशाधीन) बीड, जिल्हा बीड 


२. श्रीमती अपर्णा गिते, पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, नांदेड यांची दि. ३०.९.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती येथे करण्यात आलेली बदली या 
आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


३. श्रीमती कविता फडतरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, मोर्शी, जिल्हा अमरावती आणि श्री.भास्कर 
अण्णा सावंत, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, बीड, जिल्हा बीड या अधिकाऱ्यांची या आदेझान्वये त्यांची 
कार्यरत असलेल्या पदावरुन इतरत्र बदली करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेडा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 


8, वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 
मा. न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोलीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


प्‌. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी 
व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९५/पोल-१(अ) 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१००१२११७४६८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS ARJUN 
GAIKWAD ee 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

११. सर्व पोलीस आयुक्त, 

१२. सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१३. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१६. संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१७. निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


